महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत देऊळगांव 
राजा जिल्हा बुलढाणा पाणी पुरवठा योजनेतील 
भांडवली कामांच्या प्रस्तावास सुधारीत मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.२०६/पापु.२२ 
गोकुळदास तेजपाल हॉस्पिटल संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २७ जून, २०१८ 


वाचा : 


१» 


2. 
टे. 
tes 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. नापापु-२००८/प्र.क्र.१/पापु-२२,दि. 22.90.2006 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.नापापु-२००८/प्र.क्र.१९८/पापु-२२, दि.२३.१२.२००८ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१३/प्र.क्र.९२/पापु-२२,दि.१६.०५.२०१३ 
मुख्य अभियंता (ना.व ग्रा.) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांचे पत्र क्र. मजीप्रा/मु.अ.(नावग्रा)/तांठा-१/ 
३८७२, दिनांक २६.११.२०१३ 

शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २५.६.२०१४, २३.२.२०१६ व २४.०७.२०१७ 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्र.मुअ/मजीप्रा/अम/ 
/रेचिशा/तांम/११६५/२०१८, दिनांक ११.०५.२०१८ 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद, देऊळगांव राजा यांचे पत्र क्र. नपदे/पाणीपुरवठा/३७२/२०१८, दिनांक 
१५.०६५.२०१८ 

मुख्याधिकारी, नगर परिषद, देऊळगांव राजा यांचे पत्र क्र.नपदे/पापु/४८६/२०१८, दिनांक १२.०६.२०१८ 


९. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, बुलढाणा यांचे जा.क्र./तांशा/१८०५/२०१८, दिनांक 


१४.०६.२०१८ 


प्रस्तावना : 


शासन निर्णय, दि.२२ ऑक्टोबर, २००८ अन्वये नागरी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, शौचाळय बांधकाम व 


घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतज्लीर सेवाशुल्कामध्ये उपलब्ध करुन देणे व 
विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्याचे उदद्दीष्ट निर्धारीत करुन महाराष्ट्र सुजल व निर्मल 
अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व नागरीकांना पाणी पुरवठा व मलनि:सारणाच्या सर्वव्यापक सुविधा 
निश्चितपणे उपलब्ध करुन देणे असा महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.२०६/पापु.२२ 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दि.१६.०५.२०१३ अन्वये देऊळगांव राजा, जि. 
बुलढाणा पाणी पुरवठा योजनेतील रु.१४,२३,१२,०००/- इतक्या रक्कमेच्या ढोबळ किंमतीस भांडवली कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, मुख्याधिकारी, देऊळगांव राजा नगरपरिषद यांनी तसेच या 
संदर्भात प्रकल्प व्यवस्थापकीय सल्लागार कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने योजनेची स्थानिक 
परीस्थिती ( पाईपलाईनच्या ठिकाणांमध्ये बदल, किरकोळ कामांमध्ये झाळेळी वाढ) विचारात घेवून व योजना 
परिपुर्ण होण्याच्या दृष्टीने योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिपीआर) शासनास सादर केला आहे. मुख्य 
अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अमरावती प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये 
देऊळगाव राजा शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. १५,५५,६२,५४७/- (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी पंचावन्न लक्ष बासष्ठ 
हजार पाचशे सत्तेचाळीस फक्त) इतक्या किमतीस दिनांक ११.०५.२०१८ अन्वये काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
सुधारीत तांत्रिक मंजूरी प्रदान केली आहे. सुधारीत प्रस्तावामुळे देऊळगाव राजा शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या 
भांडवली कामांवरील काही बाबींच्या खर्चामध्ये वाढ होणार आहे, तर काही बाबींच्या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. 
सदर बाबी विचारात घेवून शासन निर्णय दिनांक १६.०५.२०१३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या 
देऊळगाव राजा शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या भांडवली कामांमध्ये काही तांत्रिक बदल करुन सुधारीत प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुजल व निर्मळ अभियानअंतर्गत, शासन निर्णय, दिनांक १६.०५. २०१३ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेल्या देऊळगाव राजा शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या एकुण रु. १५,५५,६२,५४७/- (अक्षरी रुपये पंधरा 
कोटी पंचावन्न लक्ष बासष्ठ हजार wast सत्तेचाळीस फक्‍त ) इतक्या किंमतीच्या भांडवली कामांच्या प्रस्तावास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. देऊळगांव राजा शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी उपांगनिहाय मंजूर 
व सुधारित किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. योजनेतील मंजूर उपांगे शासन निर्णय दि. | सुधारीत किंमत 
१६.०५. २०१३ नुसार 
मंजूर किंमत 
भुसंपादन रु. ५,०४,०००/- रु. ५,०४,०००/- 
२. | अँप्रोच date रु. २२,४०,०००/- रु. ६,७७,५१८/- 
३. | इन्टेकवेल रु.१६,६१,०००/- रु. १६,१४,३४४/- 
४. | इन्स्पेकानवेल रु. १४,८२,०००/- रु. १३,३१,६९१/- 
५. | कनेक्टींगमेन रु. ३२,११,०००/- रु. १४,३९,६७१/- 
६. । जॅकवेल रु. ४७,३०,०००/- रु. ५९,२८,५४३/- 
७. । अप्रोच ब्रिज रु. १२,७४,०००/- रु. २८,६५,६५१/- 
८. | अशुध्द पाण्याची पंपीगमशीन रु. १,६७,२५,०००/- | रु. ७७,९६,३३९/- 
९. । अशुध्द पाण्याची ऊर्ध्ववाहिनी रु. ८,७४,०९,०००/- ।रु.१०,४८,७३,५४३/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.२०६/पापु.२२ 


१०. | ०. | शुध्द पाण्याची पंपीग मशीनरी, खंडोबासाठी रु. २१,७७,०००/- रु. १२,०२,०१७/- 

११६! १. | शुध्द पाण्याची पंपीग मशीनरी, संजय नगरसाठी रु. २१,७५,०००/- रु. १४,८१,३९३/- 

१२. | शुध्द पाण्याची पंपीग मशीनरी, बाजार भागासाठी रु.२, २३,०००/- रु. 00,00 

१३. | बल्क मिटर रु. ७,६२,०००/- रु. ४,४५,०००/- 

१४. । काजवे ( जोड रस्त्याखाळील नाल) रु. २०,५०,०००/- रु. २६,२९,५०७/- 

१५. | अप्रोच रोड रु. ३९,२१,०००/- रु. ५७,८५,९७१/- 

१६. | किरकोळ कामे रु. २४,५८,०००/- रु. ६८,१०,३७०/- 

एकूण रु. १३,३०,०२,०००/- | रु. १४,५३,८५,५५८/- 
७% ई. अँन्ड पी. चार्जस रु. ९३,१०,०००/- रु. १,०१,७६,९८९/- 

भांडवली कामाचे ढोबळ किंमत रु. १४,२३,१२,०००/- | रु. १५,५५,६२,५४७/- 


२. देऊळगांव राजा शहर पाणी पुरवठा योजनेतील सुधारीत मंजूर भांडवली कामांचा वित्तीय आकृतिबंध 
खालीलप्रमाणे राहील. 


नागरी संस्थेचे नाव व वर्ग योजनेची किमत अनुज्ञेय अनुदान (९०%) | नागरी संस्थेचा सहभाग 

(१०%) 
देऊळगांव राजा कवर्ग  । रु.१५,५५,६२,५४७/- रु.१४,००,०६,२९२/- रु.१,५५,५६,२५५/- 
नगरपरिषद, जि. बुलढाणा 


३. देऊळगाव राजा शहर पाणी पुरवठा योजनेतील मंजूर सुधारीत भांडवळी कामास शासन निर्णय दि. १६ मे, २०१३ 
मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच मुख्य अभियंता, 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे संदर्भाधिन क्रमांक ६ येथे नमूद पत्रात 
नमुद केलेल्या अटींची पूर्तता करणे देऊळगाव राजा नगर परीषदेस बंधनकारक राहील. 


४. देऊळगाव राजा शहर पाणी पुरवठा योजनेतील सुधारीत भांडवळी कामांचा खर्च मागणी क्र. वाय-०२, २२१५, 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा १९२, स्थानिक संस्था, नगर पालीका 
इत्यादींना सहाय्य -राज्य योजना - (०२) (०२) नगरपालिकांच्या ( स्थानिक संस्था ) पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण 
योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (२२१५ १६४७), ३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालावा व त्याखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


५. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी संबंधीत नागरी संस्थानी 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक- नापापु २००८/प्र.क्र.१/पापु-२२ दिनांक २२ ऑक्टोबर, 
२००८ मधील तरतूदीचा अवलंब करणे आवश्‍यक राहील. 


६. सदर शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका, १९७८ मधीळ भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.५, 
परिच्छेद २७ (अ) अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.२०६/पापु.२२ 


७. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२७११४३५०३०२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil Jairam Tumram 
DN: c=IN, o=Government Of 


. न 

S U n | | J a | fa mM Maharashtra, ou=Water Supply and 
Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=873e6409c70b0a0219d717dd67 


T U mM fa mM 67c9aec9dd2d61 ecf0cc982e9e93ef57312 
6 


75, cn=Sunil Jairam Tumram 
Date: 2018.06.27 14:50:42 +05'30' 


(सु.ज. TR) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
«७ मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे खाजगी सचिव. 

«७ मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव. 

© प्रधान सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

© महालेखापाल १-मुंबई/नागपूर. 

© संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

«७ विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

«७ जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 

© मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागरी व ग्रामीण योजना, ठाणे. 

© मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 

© संचालक (वित्त, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

© संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

© कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बुलढाणा 

«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

«७ मुख्याधिकारी, देऊळगांव राजा नगर परिषद, जि. बुलढाणा. 

«७ जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, (नगरपालिका) जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा. 

© वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

© कक्ष अधिकारी, पापु-०४,पापु-२०,पापु-२१,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
«७ निवडनस्ती, पापु-२२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


